सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट 
अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-१०१७/प्र.क्र.२७२/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०१८ 


वाचा :- १) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/१६६२/२०१७, दिनांक ०७.०९.२०१७ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन दिनांक ०७.०९.२०१७ च्या 
पत्रान्वये सदर अधिकाऱ्याचा रुजू होण्याचा दिनांक व परिविक्षाधीन कालावधी पुढील 
विविरणपत्रात दर्शविण्यात आलेला आहे. :- 


अ.क्र. | नांव रुजू होण्याचा | परिविक्षाधीन  । परिविक्षाधीन 
दिनांक कालावधी कालावधीत 
घेतलेली रजा 

।१___ | श्री. भरत न्हानू चव्हाण | दि.१६.०८.१९९३ | दि.१५.०८.१९९५ | निरंक 


उक्त नमूद अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात 
आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
खालील नमूद सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ"यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारक असल्याने त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नांव परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
यावयाचा दिनांक 


Pa श्री. भरत न्हानू चव्हाण दिनांक १५.०८.१९९५ (म.नं.) 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-१०१७/प्र.क्र.२७२/पोळ-१० 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८०२१४१५४२५७४३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
DN: c=IN, o=Governme 


D j Nn e S h ou=Home Seance नििकीबाद क 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a8545 


Appaji Saste “sre 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक 
८, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२१. 
. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासीलेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. श्री. भरत न्हानू चव्हाण, एफ बी २०१, श्रावणधारा को.ऑप. हौ.सो., सासणे नगर, 
हडपसर, पुणे ४११ ०२८. 
(यांना संचालक, अभियोग संचालनालय यांचे कार्यालयामार्फत पत्राने निर्गमित) 
७. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


